सन २०२२-२३ मध्ये राज्यस्तरीय 
महालक्ष्मी सरस प्रदर्शन तसेच 
विभागस्तरीय व जिल्हास्तरीय 
विक्री प्रदर्शने आयोजित 
करण्यासाठी निधीचे वितरण 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रदर्शने २०२२/प्र.क्र.५७/योजना-१ 
बांधकाम भवन,तळमजळला 
२५, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१ 
दिनांक: of फेब्रुवारी, 2023 


वाचा - 


१) शासन निर्णय क्रमांकः पणन-२००८/प्र.क्र.9३८/योजना-१,दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००९ 


शासन निर्णय - 


शासन निर्णय, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, क्रमांक : पणन- २००८/प्र.क्र.७३८/योजना-१, 
दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००९ अन्वये महालक्ष्मी सरस प्रदर्शनाच्या धर्तीवर स्वयंसहाय्यता महिला बचत 
गटाच्या उत्पादित मालाची विक्री व प्रदर्शनासाठी विभागीय व जिल्हास्तरीय विक्री प्रदर्शने आयोजित 
करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. त्यानुसार विभागस्तरीय प्रदर्शानाकरीता प्रत्येकी रु. २५.०० लक्ष व 
जिल्हास्तरीय प्रदर्शनाकरीता प्रत्येकी रु. १०.०० लक्ष, त्याचप्रमाणे राज्यस्तरावर दरवर्षी आयोजित 
करण्यात येणाऱ्या महालक्ष्मी सरस प्रदर्शनासाठी रु.५०.०० लक्ष इतके अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय घेण्यात 
आलेला आहे. या सर्व प्रदर्शनाकरीता प्रतिवर्षी रू. ५४०.०० लक्ष इतक्या निधीची आवश्यकता असते. सदर 
योजनेसाठी सन २०२२-२३ मध्ये आवश्‍यक निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेला आहे. 


२. नियोजन विभाग व वित्त विभागाने समक्रमांकाच्या नस्तीवर दिलेल्या अभिप्रायास अनुसरुन सन 
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षात राज्यात विभागीय प्रदर्शने, जिल्हास्तरीय प्रदर्शने भरविण्याकरीता विभागीय 
आयुक्‍त व जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा यांना तसेच राज्यस्तरावर महालक्ष्मी सरस प्रदर्शने 
भरविण्याकरीता महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, नवी मुंबई यांना "२५०१ ग्रामीण 
विकासासाठी fests कार्यक्रम १०१ स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (०१) (०४ प्रदर्शने व 
कायमस्वरूपी विक्री केंद्र बांधणे (२५०१ १९९३) ३१ सहाय्यक अनुदान" या उप लेखाशिर्षातर्गत सन २०२२- 
२३ करीता रू. ५४०.०० लक्ष इतक्या उपलब्ध नियतव्ययापैकी ६०% इतक्या मर्यादेत म्हणजेच रु. ३.२४ 
कोटी इतका निधी वितरीत करण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. 


३. राज्यस्तरीय महालक्ष्मी सरस प्रदर्शने भरविण्याकरीता रू. ५०.० लक्ष, विभागीय प्रदर्शनाकरीता रू. 
२५.०० लक्ष व जिल्हास्तरीय प्रदर्शनासाठी रू. १०.०० लक्ष इतक्या निधीपैकी go % च्या मर्यादेत 
राज्यस्तरीय महालक्ष्मी सरस प्रदर्शनाकरीता रु. ३०.०० लक्ष, ६ विभागीय प्रदर्शनाकरीता प्रत्येकी रू. 
१५.०० लक्ष व ३४ जिल्हास्तरीय प्रदर्शनासाठी प्रत्येकी रू. ६.०० लक्ष असा एकूण ३.२४ कोटी इतका निधी 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रदर्शने २०२२/प्र.क्र.५७/योजना-१ 


सोबतच्या विवरणपत्र "अ" मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणाली (BDS) व्दारा वितरीत 
करण्यात येत आहे. 


४. राज्यस्तरीय महालक्ष्मी सरस प्रदर्शनासाठी आयोजनासाठी असलेल्या रकमा मुख्य कार्यकारी 
आधिकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, नवी मुंबई यांचेकडे तसेच विभागीय विक्री प्रदर्शन 
व जिल्हा विक्री प्रदर्शनांसाठी असलेल्या रक्कमा अनुक्रमे संबंधित उपायुक्‍त (आस्थापना), विभागीय 
आयुक्त कार्यालय व संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचेकडे आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून सुपूर्द करण्यात येत आहेत. 


५. सदरचा खर्च सोबतच्या विवरण पत्रात स्वतंत्रपणे दर्शविल्यानुसार मागणी क्रमांक एल-३, "२५०१ 
ग्रामविकासासाठी विशेष कार्यक्रम, ०६, स्वयंरोजगार कार्यक्रम, १०१, सुवर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार 
योजना, (०१) सुवर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, (०१) (०४) प्रदर्शने भरवणे व कायमस्वरूपी विक्री केंद्र 
बांधणे (कार्यक्रम) (२५०१ १९९३) ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर)" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व 
सन २०२२-२३ च्या मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


६. विभागीय व जिल्हास्तरीय प्रदर्शने ग्रामविकास विभागाव्यतिरिक्‍त इतर विभागाच्या प्रदर्ानांसोबत 
संयुक्तरित्या आयोजित करण्यात येवू नये. हे अनुदान ज्या प्रयोजनाकरीता मंजूर करण्यात आलेले आहे, 
त्याच प्रयोजनाकरीता खर्च करण्यात यावे अन्यथा ही वित्तीय अनियमितता समजण्यात येईल याची 
अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी नोंद घ्यावी. तसेच संदर्भाधिन दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००९ च्या 
शासन निर्णयातील कार्यपध्दतीचे पालन करावे. 


७. या शासन निर्णयान्वये मंजूर केलेल्या अनुदानाबाबत प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास 
यंत्रणा यांनी उपयोगिता प्रमाणपत्र योजना-१ कार्यासनास सादर करावे. तसेच पुढील माहिती त्वरीत 
लेखाधिकारी, कार्यासन योजना-२, ग्राम विकास विभाग यांचेकडे पाठवावी. (१) मंजूर केलेली रक्‍कम, (२) 
कोषागारातून काढलेली रक्‍कम, (3) रक्‍कम काढल्याचा प्रमाणक क्रमांक व दिनांक. 


८. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक विअप्र- २०१३/ प्र.क्र.३०/ २०१३/विनियम, 
भाग-२ दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका- १९७८ भाग-एक, उप 
विभाग - तीन अनुक्रमांक चार परिच्छेद क्रमांक २७(२) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय 
प्राधिकारान्वये तसेच वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं- २०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ०४ 
एप्रिल, 2022 मधील अटी व शतींची पूर्तता होत असल्याने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


९. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in UT संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२०६१३०८४७९१२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रदर्शने २०२२/प्र.क्र.५७/योजना-१ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


M a al O} Digitally signed by Manoj 
Dattatraya Jadhav 
DN: cn=Manoj Dattatraya Jadhav, 
D o=Rural Development 
a tt ठे t fa Ya Department, ou=Central Scheme, 
email=manoj.jadhav68@nic.in, 


c=IN 


J a d h a V Date: 2023.02.06 14:52:01 +05'30' 
(मनोज जाधव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल (ले. व अ) (ले.प.), महाराष्ट्र -१ मुंबई / महाराष्ट्र -२ नागपूर. 

२. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

३. अधिदान व लेखा अधिकारी मुंबई 

४. जिल्हा कोषागार अधिकारी/उप कोषागार अधिकारी, (सर्व 

५. विभागीय आयुक्त, (सवी 

६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा पिरषद तथा अध्यक्ष जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, (सर्व) 
७. प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, (सर्वी 

८. कक्ष अधिकारी, कार्यासन - वित्त-१ 

९. लेखाधिकारी, कार्यासन - योजना-२ 

१०.निवड नस्ती, योजना-१ कार्यासन 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रदर्शने २०२२/प्र.क्र.५७/योजना-१ 


area निर्णय ग्राम विकास विभाग क्रमांक : प्रदर्शने २०२२/प्र.क्र.५७/योजना-१, 
दिनांक : ०६ फेब्रुवारी, २०२३ सोबतचे विवरणपत्र. 
राज्यस्तरीय, विभागस्तरीय व जिल्हास्तरीय विक्री प्रदर्शने आयोजित करण्याकरीता निधी वितरण. 


(रुपये लाखात) 
अ.क्र विभाग / जिल्हा मागणी क्रमांक एल-३, २५०१-ग्रामीण विकासासाठी विशोष कार्यक्रम, १०१- 
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (०१) (०४) प्रदर्शने भरवणे व कायमस्वरुपी 
विक्री केंद्र बांधणे (२५०१ १९९३) ३१,सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” 
राज्यस्तरीय | विभागस्तरावरील जिल्हा मंजूर तरतूदीपैकी 
महालक्ष्मी विक्री स्तरावरील । वितरीत करावयाचा 
सरस प्रदर्शनाकरीता विक्री एकूण निधी (६०%) 
मंजूर तरतूद मंजूर तरतूद प्रदर्शनाकरीता 
मंजूर तरतूद 
राज्यस्तरीय प्रदर्शन 
१ उमेद-महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण ५०.०० ००.०० ००.०० ३०.०० 
जीवनोन्नती अभियान 
विभागस्तरीय प्रदर्शने 
q कोकण विभाग ००.०० २५.०० ००.०० १५.०० 
२ नाशिक विभाग ००.०० २५.०० 00,00 १५.०० 
3 पुणे विभाग 00,00 २५.०० 00,00 44.00 
४ औरंगाबाद विभाग ००.०० २५.०० ००.०० १५.०० 
4 अमरावती विभाग ००.०० २५.०० ००.०० १५.०० 
& नागपूर विभाग ००.०० २५.०० ००.०० १५.०० 
जिल्हास्तरीय प्रदर्शने 
q ठाणे 00,00 00,00 १०.०० ६.०० 
२ पालघर 00,00 00,00 40,00 ६.०० 
3 रायगड 00,00 00,00 १०.०० ६.०० 
8 रत्नागिरी ००.०० ००.०० १०.०० ६.०० 
षु सिधुदुर्ग 00,00 00,00 १०.०० ६.०० 
& नाठिक 00,00 00,00 १०.०० ६.०० 
9 नंदुरबार 00,00 00,00 १०.०० ६.०० 
धुळे 00,00 00,00 १०.०० ६.०० 
8 जळगांव 00,00 00,00 १०.०० ६.०० 
१० अहमदनगर 00,00 00,00 90,00 ६.०० 
११३ पुणे 00,00 00,00 १०.०० ६.०० 
१२ सातारा ००.०० ००.०० १०.०० ६.०० 
१३ । सांगली ००.०० ००.०० १०.०० ६.०० 
१४ । सोलापूर ००.०० ००.०० १०.०० ६.०० 
१५ कोल्हापूर 00,00 00,00 १०.०० ६.०० 
१६ | औरंगाबाद ००.०० ००.०० १०.०० ६.०० 
ह...) जालना ००.०० ००.०० १०.०० ६.०० 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रदर्शने २०२२/प्र.क्र.५७/योजना-१ 


अ.क्र विभाग / जिल्हा मागणी क्रमांक एल-३, २५०१-ग्रामीण विकासासाठी विशेष कार्यक्रम, १०१- 
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (०१) (०४) प्रदर्शने भरवणे व कायमस्वरुपी 
विक्री केंद्र बांधणे (२५०१ १९९३) ३१,सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” 
राज्यस्तरीय | विभागस्तरावरील जिल्हा मंजूर तरतूदीपैकी 

महालक्ष्मी विक्री स्तरावरील । वितरीत करावयाचा 
सरस प्रदर्शनाकरीता विक्री एकूण निधी (६०%) 
मंजूर तरतूद | मंजूर तरतूद प्रदर्शनाकरीता 
मजूर तरतूद 

9% परभणी 00,00 00,00 १०.०० ६.०० 

१९ हिगोली 00,00 00,00 90,00 ६.०० 

२० बीड 00,00 00,00 90,00 ६.०० 

२१ नांदेड 00,00 00,00 90,00 ६.०० 

२२ उस्मानाबाद ००.०० ००.०० १०.०० ६.०० 

२२ लातूर 00,00 00,00 90,00 ६.०० 

28 अमरावती 00,00 00,00 90,00 ६.०० 

२५ वाशिम 00,00 00,00 90,00 ६.०० 

२६ अकोला 00,00 00,00 90,00 ६.०० 

२७ बुलढाणा ००.०० ००.०० १०.०० ६.०० 

२८ यवतमाळ ००.०० ००.०० १०.०० ६.०० 

२९ नागपूर 00,00 00,00 90,00 ६.०० 

३० वर्धा 00,00 00,00 90,00 ६.०० 

३१ भंडारा ००.०० ००.०० १०.०० ६.०० 

32 गोदिया 00,00 00,00 90,00 ६.०० 

33 चंद्रपूर 00,00 00,00 90,00 ६.०० 

२४ गडचिरोली 00,00 00,00 90,00 ६.०० 

एकूण ५०.०० १५०.०० ३४०.०० 328.00 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


